प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द 
करुन त्या ऐवजी नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासननिर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र.०६/पर्यटन-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:१४फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ: पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२३/०३/प्र.क्र.१५०/पर्यटन,दिनांक : ३१/०३/२०२३. 


शासन निर्णय:- 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये वरील संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये खालील तक्त्यात नमूद 
केलेल्या स्तंभ h.Q येथील ठाणे जिल्ह्यातील खालील नमूद कामांना स्तंभ क्र.३ अन्वये रु. 
५००.०० लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी स्तंभ क्र.४ 
अन्वये रु.१००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


तक्ता “अ (रु. लाखात) 
अ.क्र कामे प्रशासकीय । वितरीत निधी 
मान्यता 

१. | 2. =: ४. 
१) | माळशऱीज घाट पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी भागा- 

भागात शौचालयांचे बांधकाम करणे, ता. मुरबाड ५००.०० १००.०० 

जि. ठाणे 

एकूण ५००.०० १००.०० 


०२. उपरोक्त तक्त्यातील कामे रद्द करुन खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.२ येथील कामांना 
स्तंभ क्र.३ येथील निधीप्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे. स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत निधीत बदल 
करण्यात आलेला नाही. 


तक्ता “ब” (रु. लाखात) 
अ.क्र कामे प्रशासकीय मान्यता वितरीत निधी 
४: | 2. 3. ४. 
१) । कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद हद्दीतील 
उल्हास नदी चौपाटीजवळ Veiwing Gallery ४९९.९९ १००.०० 
बांधणे. 
एकूण ५००.०० १००.०० 


०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शर्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


शासननिर्णयक्रमांकःटिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र.०६/पर्यटन-१, 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१३५९०८०३२३ असा आहे.हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपालयांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
S A N TO S H AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=ca575 1ffedbb005fdff34ab6ac1f83 19d061483d7d35e2 

0f744e251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C 1 2B6CADCB 
VIT H A | RO KA D F 583D500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL 

ROKADE 

Date: 2024.02.14 17:54:18 +05'30' 


(संतोष वि.रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखाव अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखाव अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महाळेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
६. जिल्हानियोजन अधिकारी, ठाणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठरपैकी२ 


